कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा २०१८ ला पुन्हा 
(Repeater) बसू इच्छित असलेल्या उमेदवारांचे 
अर्ज पाठविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा-२११८/प्र.क्र.१७/का-१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
तारीख: १० सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा-२११७/प्र.क्र.१७/का-१७, दिनांक ३० ऑगस्ट,२०१८. 


शासन परिपत्रक - 


मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे कार्यालय यामधील 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी विभागीय परीक्षा आयोजित 
करावयाची असून संबंधित उमेदवारांचे प्रशिक्षण दि. ३० ऑगस्ट, २०१८ च्या परिपत्रकान्वये आयोजित 
केले आहे. 


२. वर नमूद उमेदवारांव्यतिरिक्‍त प्रशासकीय विभागातील जे सहायक कक्ष अधिकारी यापूर्वी 
विभागीय परीक्षेला बसून सदर परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाले आहेत किंवा परीक्षेला अनुपस्थित राहीले आहेत, 
अज्ञा उमेदवारांना कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा २०१८ ला बसावयाचे असल्यास त्यांचे विहित 
नमुन्यातील अर्ज ( त्या अर्जात उमेदवाराचे संपूर्ण नाव नमूद करून ) प्रशासकीय विभागांच्या आस्थापना 
अधिकाऱ्यांनी अर्जातील सर्व Trai बरोबर असल्याची खात्री करुन / प्रमाणित करुन या विभागाकडे 
निश्चितपणे दिनांक ०५ ऑक्टोंबर, २०१८ पर्यंत पोच होतील अज्ञा पध्दतीने पाठवावेत . त्यानंतर 
प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार करण्यात येणार नाही. विहित नमून्यातीळ अर्ज मंत्रालय इंट्रानेटवर 
“आवेदन पत्र” या मथळयाखाली उपलब्ध आहे. 


३. ज्यापात्र उमेदवारांनी प्रस्तुत प्रशिक्षण आणि परीक्षेसाठी समक्रमांकित दि. ०४ जुले, २०१८ च्या 
परिपत्रकानुसार विहित मुदतीत अर्ज पाठविलेले नाहीत, परंतू ज्यांना सन २०१८ च्या परीक्षेला प्रथमच 
बसावयाचे आहे अशा उमेदवारांचे विहित नमून्यातीळ अर्ज सुध्दा परीक्षेला पुन्हा बसणाऱ्या 
उमेदवारांच्या अर्जासोबत या कार्यासनाकडे ०५ ऑक्टोंबर, २०१८ पर्यंत पाठवावेत. 


४. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी सदर परिपत्रक संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या 
( प्रतिनियुक्ती वर / रजेवर असलेल्या सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या सह ) कृपया लेखी स्वरुपात 
त्वरीत निदर्शनास आणावे व त्यांची स्वाक्षरी घेऊन, ती कागदपत्रे आपल्या अभिलेखात जतन करुन 
ठेवावीत. एखाद्या पात्र उमेदवाराचा अर्ज छाननी करुन विहित मुदतीत या कार्यासनास प्राप्त झाला 


शासन परिपत्रक क्र.: परीक्षा-२११८/प्र.क्र.१७/का-१७ 


नाही तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित उमेदवार आणि त्या विभागाची राहील याची कृपया नोंद 
घ्यावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०९१०१४५१५१२७०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arati Shankar Desai 


ba DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
fa | h a Nn a [| Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=ef2d654ac80fbb94f45fef635ddbb5b5e9301a3a70a4f4 
298a52a5fd8bef5f42, 


e 
serialINumber=49bc5a99b724c2018fcd117798aebf1 146777ecb 
321b7b45309e97b033f098b8, cn=Arati Shankar Desai 
Date: 2018.09.10 14:55:33 +05'30' 


(आरती देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने), 
२. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 
३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


